पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातंर्गत “क” वर्ग नस्त्या 
स्कॅन करण्यास तसेच अभिलेखाचे संगणकीकरण 
Digitization करीता सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. (शुध्दीपत्रक) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : WSSD-2§022(22)/9/2023-WSD-(COMPUTER CELL)-Water supply and 
Sanitation 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ - पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक WSSD-2§022(22)/9/2023-WSD- 
(COMPUTER CELL)-Water supply and Sanitation, दिनांक : ०५ जूले, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद परि. ३ मध्ये "सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र. विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक २७ ब नियम क्र. ७६ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार खरेदी करण्यात येईल." असे नमुद करण्यात आले आहे. 

त्याऐवजी परि. ३ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा- 

"सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील 
अनुक्रमांक २० ब नियम क्र. ७३ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार खरेदी करण्यात 
येईल." 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२१४११५०२२०१२८ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. eee 
SANJAY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
WATER SUPPLY AND SANITATION 
25490 -f38777689de3b7f0254b419127daa9 
VITH O BA 612b470f287aa63 10645bf8f39ddb6811 
Code: 1032, st=Maharasht 
INumber=DF8236826D559FF6F7F76F 1D6 
KALBHOR so 00011 आओ 
Date: 2024.02.14 12:36:22 +05'30' 
(संजय काळभोर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


शासन निर्णय क्रमांकः WSSD-26022(22)/1/2023-WSD-(COMPUTER CELL)-Water supply and Sanitation 


2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशझाखेमार्फत), 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

४. वित्त विभाग, (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई, 

५. सह सचिव (संगणक कक्ष), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. अवर सचिव (रोख शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. निवडनस्ती (संगणक कक्ष. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


